रेशीम संचालनालय, नागपूर या क्षेत्रीय 
कार्यालयाची वेबसाईट अद्ययावत व 
देखभाल करण्याकरिता येणाऱ्या खर्चास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सपववि ४००१२/ ८/२०२३- Desk Sericulture CMTD 
नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दि. १२ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, क्र. मातंस-१७१७/ 
प्र.क्र.१११/३९, दि.२४ मार्च, २०१७. 

शासन परिपत्रक,वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२ 

एप्रिल, २०२३. 

संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-१/ 
आस्था-४/ प.भ/वेबसाईट अद्या./२०२३/९६७, दि.३१ जुले २०२३. 

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या.मुंबई यांचे पत्र क्र.॥-- 
॥/00///०८२३/०१६९८, दि.१७ ऑगस्ट, २०२३. 

शासन आदेश, क्र. सपववि-४००१२/८/२०२३-)७5८$७10०५॥॥७ CMTD 
दि.४ सप्टेंबर, २०२३. 

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या.मुंबई यांचे देयक क्र.॥॥२॥ Sep 
२३-२४-०३६,दि.१२ सप्टेंबर, २०२३. 

संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-१/ 
आस्था-४/ प.भ/वेबसाईट अद्या./२०२३-२४/१२४४, दि.०४ ऑक्टोबर,२०२३. 


= 


AN 
~~ 


<< 


o~ 
ae 
ma 


mM 
~n 


Ss 


प्रस्तावना :- 


संचालक (रेशीम) यांनी संदर्भाधीन दि ३१.०७.२०२३ रोजीच्या पत्राद्वारे रेशीम संचालनालय, 
नागपूर या कार्यालयाची वेबसाईट www .mahasilk.maharashtra.gov.in अद्ययावत व देखभाल 
करण्याकरिता सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४ मार्च, २०१७ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या.मुंबई यांचेकडून 
कामकाज करण्यास मान्यता देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.४ 
येथील दि.१७ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या. मुंबई यांनी प्रस्ताव 
सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.४ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये 
रेशीम संचालनालयाची वेबसाईट अद्ययावत व देखभाल करण्याचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला 
आहे. सदर कार्यारंभ आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या. मुंबई यांच्या 
दि.१२ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या प्राप्त प्रोफार्मा इन्वहाईस रक्‍कम ₹५,५२,७७३/- (जीएसटीसह) 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि ४००१२/ ८/२०२३- Desk Sericulture CMTD 


इतक्या निधीस मंजूरी देण्याबाबतची विनंती संचालक (रेशीम) यांनी संदर्भाधिन दि. ०४ ऑक्टोबर, 
२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे. वित्त विभाग दि.१२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रकानुसार 
तिसऱ्या तिमाहीसाठी माहे डिसेंबर २०२३ अखेर एकूण अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ७० टक्के इतका 
निधी वितरणासाठी उपलब्ध होत आहे. सबब, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (MAHAIT), 
मुंबई यांच्या प्राप्त देयकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी ई-गर्व्हनन्स कार्यक्रमांतर्गत रेशीम 
संचालनालयास उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४ मार्च, २०१७ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार संचालक (रेशीम) यांनी केलेल्या विनंतीनुसार रेशीम संचाळनालय, 
नागपूर या कार्यालयाची वेबसाईट अद्ययावत व देखभाल करण्याकरिता महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळ मर्या.॥/॥॥७-॥॥), मुंबई यांनी सादर केलेले देयकाची रक्‍कम ₹५,५२,७७३/- 
(जीएसटीसह) (अक्षरी रुपये पाच लक्ष बावण्ण हजार सातऱो त्र्याहत्तर फक्त) इतका निधी वितरीत व 
खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उक्त निधी खर्च करताना सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग व वित्त विभाग यांनी 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना व कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. रेशीम संचालनालयाची वेबसाईट विहीत मुदतीत अद्ययावत करण्यासाठी आवश्‍यक माहिती 
(मराठी व इंग्रजी या भाषेमध्ये) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या., मुंबई यांना उपलब्ध 
करून देण्याची कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी. 

४. उक्त निधी ज्या प्रयोजनासाठी वितरीत करण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च 
करण्याची कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी. 

५. SET Ge हा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “मागणी क्र.व्ही-२, (०२)(०४) ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रम (38492809) (वस्त्रोद्योग) (कार्यक्रम), १७, संगणक खर्च” अंतर्गत मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

६. उक्त निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्यासाठी लेखाधिकारी, वर्ग-१, रेशीम 
संचालनालय, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व संचालक (रेशीम) यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर संचालक 
(रेशीम) यांचे अधिनस्थ सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

७. उक्त खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालयास व शासनास विहित मुदतीत 
संचालक (रेशीम) यांनी सादर करावे. 

८. हाशासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, 
दि.१७ एप्रिल, २०१५ च्या परिशिष्टामधीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, 
उपविभाग-तीन, अ.क्र. ४, परिच्छेद क्र.२७ (२) अन्वये तसेच, सामान्य प्रशासन विभाग (मा.तं.विभाग) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि Yoo 92/ ८/२०२३- Desk Sericulture CMTD 


शासन निर्णय क्र.मांतस २०११ प्र.क्र.१२५/३९ दि.२३ सप्टेंबर, 2099 अन्वये प्रशासनिक विभागास 
प्राप्त असलेले अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र्‌. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१॥0.959॥॥9.00०९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१२११३७३९६८०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=448f5 1 0bcadc7abd929408343ee74834ba4d3c8ad 
d456b66852582b6097ed093, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
seriaINumber=32CC1545A1B50545BD5 1 94D8C8A8B31532D 
9A97E1216092600CDFEOB5E29CEA1, cn=ALKA V JAGTAP 


Date: 2023.10.12 11:40:21 +05'30' 


(अलका वि.जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


Ee) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा-२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या., मुंबई. 

संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकिय इमारत क्र.२, सहावा 
माळा, सिव्हील लाईन्स, नागपूर. 

) सचिव (वस््रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

) उपसचिव (व्यय-२/अर्थ-१३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


AN 


A 
Se > <> य 


ee 


ल 


4 
द 


S 


८) उपसचिव (अर्थसंकल्प), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) कार्यासन अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


